राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता वितरीत 
निधीपैकी रु.५४.५४ कोटी निधीचे प्रकल्प 
निहाय पुनर्वितरण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि २०२२ /प्र.क्र.११७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ: 

१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. 9(93)/PFMS/FCD/2020, दि. 23 मार्च, 2029 
२. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

यांचे पत्र क्र. ७-२/२०२२ आरकेव्हीवाय, दि. २२ मार्च,२०२२ 
३. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अ, दि. २९ मार्च, २०२२. 
४. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

यांचे पत्र क्र. 4-9/2022 आरकेव्हीवाय, दि. of एप्रिल, २०२२ 
५. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२/प्र.क्र.११७/१४-अ, दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२२. 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/कृप्रवनि/राकृवियो/टि-४/०१/४१०६७/२२, दि.०७ डिसेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - TAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS) प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेकरिता आयुक्त (कृषि) स्तरावर Singal Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero 
Balance Account कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार अंमलबजावणी यंत्रणांनी समर्पित केलेला 
अखर्चित निधी व सन २०२१-२२ मधील प्राप्त झालेला रु. २००.९१ कोटी निधी SSA एकूण रु.४३२.०८ कोटींची 
निधी मर्यादा संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरीत करण्यात आली आहे. 

सन २०२२-२३ करिता राज्यासाठी रु.३८२.६० कोटींचे (केंद्र हिस्सा रु. २२९.७२ कोटी व राज्य हिस्सा 
रु. १५२.८८) नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजनेंतर्गत मंजूर नियतव्ययाचा पहिला हप्ता प्राप्त होणेकरिता राज्याच्या SNA खात्यामध्ये मंजूर नियतव्ययाच्या 
केंद्र Vara २५% पेक्षा कमी निधी म्हणजेच रु. ५७.४३ कोटी निधी शिल्लक असणे आवश्‍यक आहे. या 
पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३१ व्या बैठकीत खर्चाचा वेग वाढवून वितरीत निधी दि.३० 
नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत संपूर्णपणे खर्च करण्याबाबत अंमलबजावणी यंत्रणांना सुचित करण्यात आले होते, 
त्याचप्रमाणे माहे नोव्हेंबर,२०२२ अखेर अखर्चित असलेला निधी ज्या प्रकल्पांवर वेगाने खर्च होऊ हकेल अशा 
प्रकल्पांना पुनर्वितरीत करण्याचा निर्णय राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र.११७/१४-अओ 


राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ६ 
अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार माहे नोव्हेंबर, २०२२ अखेर अखर्चित निधीचे पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत संदर्भ 
क्र. ५ अन्वये वितरीत निधीतील माहे नोव्हेंबर, २०२२ अखेर अखर्चित निधीपैकी रु. ५४.५४ कोटी निधीचे 
पुनर्वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. 

२. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत पुनर्वितरीत करावयाच्या निधी मर्यादेचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय 
/ प्रकल्पनिहाय तपशील परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेला आहे . 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२०७१९३५४९७९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar 


सहपत्र :- परिशिष्ट - अ Deshmukh 
Date: 2022.12.07 19:43:07 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. प्रधान सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (वस््रोद्योगो, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१०. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे, 

११. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई, 

१२. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), तारापोरवाला मत्स्यसंग्रहालय, मरीन ड्राईव्ह, मुंबई, 

१३. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे, 

१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
१५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 

१६. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि २०२२ /प्र.क्र.११७/१४-अओ 


१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर, 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे, 
१९. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२०. प्रधान महालेखापाल - 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. राकृवि २०२२ /प्र.क्र. ११७/१४-अे, दि. ०७ डिसेंबर, २०२२ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये वितरीत निधीपैकी पुनर्वितरीत करावयाचा निधी 


(रु. कोटीत) 
००३२०२३ सन २०२२- 
०२२- 
र २३ मध्ये | पुनर्वितरीत करावयाची या शासननिर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 
: मंजूर प्रकल्प | करिता 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष मूल्य शिल्लक देण्यात निधी मर्यादा 
% आलेली 
TPCT तुल्य pe scope सर्वसाधारण । अ.जाती | अ.जमाती एकूण 
घट (0) Wel) 
[__१__| २ ३ [_४__| 4 & | 6 | ८ ९ | 9% | | aa | १२ 
१ कृषि यांत्रिकीकरण २०२२-२३ १५०.०० १५०.०० |__0.००__| | 200 | ४२.८४ ४२.८४ | 200 | | 2.00 | ४२.८४ 
संचालक (निवगुनि) १५०.०० १५०.०० | 9.00 | | 2.00 | ४२.८४ ४२.८४ | 9.00 | | 9.00 | ४२.८४ 
अधिकारो क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा 
समिती सदस्यांच्या वनामती व रामेती येथे 
R २०२२-२३ 99.33 99.33 षि डि ०० ६.२७ ६.२७ “ षि ६.२७ 
राबविण्यात येणाऱ्य प्रशिक्षण व क्षमता 
बांधणी कार्यक्रम, वनामती नागपूर 
संचालक (आत्मा) ११.३३ ११.३३ | 2.00 | | 2.00 | ०० ६.२७ ६.२७ | 2.00 | | 9.00 | ६.२७ 
३ संरक्षित शेती प्रकल्प २०२१-२२ ५०.०० ५०.०० | 0.00 | | 2.20 | ०० ३.५० ३.५० | 200 | | 200 | ३.५० 
शेततळयांच्या अस्तरीकरणाकरिता 
g २०२१-२२ १००.०० ८३.१७ ४७.९६ १५.०० | om | ०० २७.५६ ४.६८ ०.७२ ३२.९६ 
अर्थसहाय्य 
व्यवस्थापकीय संचालक (म.रा.फ.व 
ay 940,00 933.99 ४७.९६ १५.०० ३.५० ३१.०६ ४.६८ ०.७२ ३६.४६ 
औ.व.म) 
Establishment of Model Genome 
षु Club (MGC) for sustainable 2022-23 ०.४४ ०.४४ लि | ०० ०.२८ ०.२८ लि om ०.२८ 
Agricultural development 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
शि शि | oo | | ooo | ०० ०.२८ ०.२८ oe | oe | ०.२८ 
विद्यापिठ , परभणी 
वखार महामंडळातर्फे ८ ठिकाणी काढणी 
६ ।पश्चात हाताळणी व्यवस्थेसह मल्टी चेंबर २०१७-१८ ३.०९ १.४५ लि लि ०० १.४५ १.४५ लि लि १.४५ 
शितगृहांची उभारणी प्रकल्प 
AC शीट रूफिंगच्या जागी गॅल्वनाइज्ड 
शीट witha, ग्रिल, रोलिंग arex, tora 
रोड, कंपाउंड वॉल, ऐँंप्रन गटर आणि stead de टं : डी ‘ 
E arf ०१८- i ०.२० - - 0,20 ०.२० - - ०.२० 
आदिवासी क्षेत्रासाठी थेट मार्केटिंगसाठी 
गोदाम पायाभूत सुविधांसह गोदाम 
पायाभूत सुविधांचे अपग्रेडेशान 
व्यवस्थापकीय संचालक (वखार 
न ४६.०१ १.६५ | coe | | eae | ०० १.६५ १.६५ oe | ०० oo | 9.84 
महामंडळ) 
ayy रोगांच्या निदानासाठी टर्न की बेसीस 
वर जेव्य सुरक्षा स्तर-३ प्रयोगशाळा 
८ २०१६-१७ ७५.६२ ७१.५७ १६.९१ १०.०० = ६.९१ fo ०० षि ०० ६.९१ 
उभारणे , रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा औंध, 
पुणे 
आयुक्त (पशुसंवर्धन) ७५.६२ ७१.५७ १६.९१ १०.०० | 9.00 | ६.९१ | 9.00 | | 9.00 | ६.९१ 
मुख्य दुग्धशाळेचे 94 TLPD वरून ५० 
TLPD चे विस्तारीकरण वैजनाथ मिल्क 
8 et अँग्रो कंपनी २०२१-२२ ३.३९ ३.३९ ३.३९ २.८९ = ०.५० Ee षि ०.५० 
अँन्ड मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. 
शिनोळी, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर 
मुख्य दुग्धशाळा व दुग्धजन्य पदार्थ 
उत्पादक केंद्र यांची सुधारणा व 
१० ।विस्तारीकरण (छत्रपती शाहू मिल्क अँन्ड | २०२१-२२ १०.१७ १०.१७ १०.१७ ८.६७ - 9.40 वि - 9.40 
मिल्क अँग्रो प्रोडक्ट कंपनी लि. व्हन्नूर, ता. 
कागल, जि. कोल्हापूर) 
दत्तसाई मल्टीस्टेट को.ऑप. मिल्क अँण्ड 
मिल्क प्रोड्टस लि. चिलवडी, ता. जि. 
११ २०१९-२० २.१८ १.५० १.५० ०.८५ - ०.६५ - वि ०.६५ 
उस्मानाबाद येथे 40 TLPD क्षमतेचे नवीन 
दुग्ध प्रक्रिया युनिट उभारणी प्रकल्प 


सन 2022- 
'०0२२- 
| २०२२-२३ | > ३ मध्ये | पुनर्वितरीत करावयाची या शासननिर्णयान्वये सुधारित निधी मर्यादा 
मंजूर मंजूर प्रकल्प | करिता 
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाव मंजूर वर्ष जुलय शिल्लक देण्यात निधी मर्यादा 
4 आलेली 
प्रकल्प मूल्य निधी मर्यादा सर्वसाधारण | अ.जाती | अ.जमाती एकूण 
घट () ae) 
[__१__| २ ३ |} os | दु & | 8 | ८ ९ | a | } oa | १२ 
मे. सुभाष अण्णा कुल सहकारी दूध 
उत्पादक व प्रक्रिया संघ ली. गलांडवाडी, 
Ww as २०२०-२१ ८.१२ ८.१० ८.१० २.१३ - 4.89 वि - ५.९७ 
दौंड येथे BMC व AMC सहित १०० 
TLPD शमतेचा प्रक्रिया संच उभारणे 
आयुक्त (दुग्धविकास) २३.८६ २३.१६ २३.१६ १४.५४ | ०.०० | ८.६२ | 0.00 | 0.00 | ८.६२ 
६ जेट्टी बांधून मच्छिमारांना पायाभूत व 
१३ २०१६-१७ ७५.६६ ४५.८६ २०.८५ १५.०० लि ५.८५ | ey ५.८५ 
काढणी पश्चात व्यवस्थापन सुविधा पुरविणे 
आयुक्त (मत्स्यव्यवसाय ) ७५.६६ ४५.८६ २०.८५ १५.०० | 2.00 | ५.८५ | 9.00 | | 9.00 | ५.८५ 
एकूण ५३२.९२ | ४३७.१८ | १०८.८८ | ५४.५४ | ५४.५४ १०३.४८ ४.६८ ०.७२ १०८.८८ 


